जल जीवन मिठान कार्यक्रमांतर्गत मोजे- 
चकलंबा (ता.गेवराई,जि.बीड) नळ पाणी 
पुरवठा योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु- २०२२/प्र.क्र.२७१७/पापु-१८ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: १३ डिसेंबर, २०२२. 


१ 
२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१४ 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.२२/पापु-०७, दिनांक १६ फ़ेब्रुवारी, २०१५ 
शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.६१/पापु-०७, दिनांक १५ जून, २०१५ 

शासन निर्णय क्रमांक ग्रापाधो-२०१८/प्र.क्र.१७१/पापु-०७, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८/पापु-१० (०७), दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०. 
शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८ (भाग-२)/पापु-१०, दिनांक १० मार्च, २०२१. 
७) शासन निर्णय क्रमांक जेजेएम-२०२१/प्र.क्र.११५/पापु-१०, दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२१. 

८) शासन निर्णय क्रमांक ग्रापाधो-२०१८/प्र.क्र.१८१/पापु-०७, दिनांक २९ जून, २०२२ 

९) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे जा.क्र.मु.अ./ 
मजीप्राऔ/तांशा-१/४५३९/२०२२, दिनांक ०२.१२.२०२२. 


CC AN 
~~ TS i iTS  *- ६-- 


xn 
YS rer wm 


प्रस्तावना 

मौजे-चकलंबा(ता.गेवराई, जि.बीड) नळ पाणी पुरवठा योजनेची किंमत रू. ५.०० कोटीपेक्षा 
जास्त असल्यामुळे सदर नळ पाणी पुरवठा योजनेस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव मुख्य अभियंता, 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद संदर्भ क्रमांक ९ अन्वये शासनाच्या 
मान्यतेकरीता सादर केला आहे. प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या प्रस्तावास मुख्य अभियंता, 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी दिनांक ०१.१२.२०२२ अन्वये तांत्रिक 
मान्यता प्रदान केळी आहे. तसेच सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या अध्यक्षतेखाली 
तांत्रिक छाननी समितीच्या दिनांक २५.११.२०२२ रोजीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 
त्यामुळे मौजे-चकलंबा, (ता.गेवराई, जि.बीड) नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.११.४२४७/- कोटी 
(ढोबळ) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास जल जीवन PRM कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 
प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मौजे-चकलंबा, नळ पाणी पुरवठा योजना 
(ता.गेवराई, जि.बीड) येथील ५५ लिटर दरडोई दरदिवशी क्षमतेच्या रु.३१४८/- इतका दरडोई खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु- २०२२/प्र.क्र.२७१७/पापु-१८ 


असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. ११.४२४७/- कोटी (अक्षरी रूपये अकरा कोटी बेचाळीस लक्ष 


सत्तेचाळीस हजार फक्त) इतक्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास जल जीवन मिहान 


कार्यक्रमांतर्गत खालील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
१ 


~ 


८४) 
na 


टा. 


सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. योजनेची 
अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर ती संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात 
पूर्ण झाली आहे या आशयाची सुचना मिळाल्यानंतरच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत 
योजना ताब्यात घेण्यास संबंधित ग्रामपंचायत जबाबदार राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण 
झाल्यावर संबंधित कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण/जिल्हा परिषद व संबंधित 
ग्रामपंचायतीचे अधिकारी यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि अज्ञा 
पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 
योजनेची अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर किमान १ वर्षे योजना चालविणे कंत्राटदारावर 
बंधनकारक राहील. योजना यडवास्वीरित्या पूर्ण झालेली आहे याची खात्री महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाने करावी, तसेच योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि.१७ 
ऑक्टोबर, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा. 

संदर्भ क्रमांक of येथील दिनांक १० मार्च, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीचा 
अवलंब करावा. 

योजनेची अंमलबजावणी होऊन कंत्राटदारा मार्फत योजना किमान १ वर्ष चालविण्यात येणार 
असली तरी ग्रामस्थांकडून या एक वर्षाचीही पाणीपट्टी वसूल करण्यात यावी. वसूल करण्यात 
आलेली पाणीपट्टी योजना चालविणाऱ्या संस्थेस देण्यात यावी. 

संदर्भ क्र. ५ येथील दिनांक ४ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार व केंद्र 
शासनाच्या जल जीवन मिझानच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पाणी पुरवठा योजनेच्या देखभाल 
दुरुस्ती करिता योजनेच्या किंमतीच्या १० टक्के रक्‍कम लोकवर्गणीच्या स्वरुपात 
ग्रामपंचायतीकडे ठेवणे आवश्‍यक राहील. सदर रक्‍कम जमा करुन घेण्याची जबाबदारी 
ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेची राहिल. 

सदर योजनेतून प्रत्येक घरास नळ जोडणी देणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने आतापर्यंत दिलेल्या 
नळ जोडणी व पूढे देण्याच्या नळ जोडणीबाबत IMIS वर माहिती नोंदविणे आवश्‍यक आहे. 
नवीन जोडणीबाबत आवड्यक ते नियोजन करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची राहील. 
योजनेची कामे विहीत पध्दतीने ई- निविदा मागविण्यात येऊन करावीत. 

योजनेसाठी आवश्‍यक भुसंपादन व इतर सर्व परवानग्या विहित वेळेत प्राप्त करुन घेण्यात 
याव्यात. 

सदरील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचा वापर हंगामी स्वरूपात होऊ नये याकरीता योजनेत 
समाविष्ट गावातील अस्तित्वातील योजना चालविण्यात येणार नाही याची हमी 
ग्रामपंचायतीकडून घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु- २०२२/प्र.क्र.२७१७/पापु-१८ 


१० योजना चालविणे व देखभाल दुरूस्ती यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता संबंधित 
ग्रामपंचायतीने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावामध्ये नमूद केल्यानुसार घरगुती, बिगर 
घरगुती व संस्थात्मक नळजोडणी धारकासाठी पाणी पट्टीचा दर निश्चित करावा व त्यात 
कालपरत्वे वाढ करण्यात यावी. तसेच योजना स्वयंनिर्भर होण्यासाठी आवश्‍यक पाणीपट्टी 
निश्चित करणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील. याबाबत संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेच्या 
अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेत ग्रामस्थांना स्पष्टपणे सविस्तर माहिती द्यावी. 

११) योजना चालविणे त्याचे परिरक्षण व देखभाल दुरुस्ती यासाठी दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च 
भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतीस/ जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत/अनुदान उपलब्ध करून 
देण्यात येणार नाही. 

१२) सदर योजनेतील गाव हागणदारी मुक्‍त असले तरी ते नेहमीच हागणदारी मुक्‍त राहिल 
याबाबत खात्री करावी. 


१३) कोणत्याही कारणाने योजनेच्या खर्चात वाढ झाल्यास शासनाकडून जादा अनुदान उपलब्ध 
करून देण्यात येणार नाही. 

१४) सदर योजनेच्या तांत्रिक मान्यतेच्या आदेशातील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. तसेच 
संदर्भाधीन क्र. १ ते ८ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

१५) शासनामार्फत योजनेच्या त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या 
शासन निर्णयानुसार योजनेचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण करणे अनिवार्य राहील. 

१६) योजना स्वयंनिर्भर होण्यासाठी आवश्‍यक पाणीपट्टी निश्चित करणे व त्यात आवश्‍यकतेनुसार 
वाढ करणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील. याबाबत जिल्हा परिषद /महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेत ग्रामस्थांना स्पष्टपणे सविस्तर माहिती द्यावी. 

१७) योजनेची अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने योजना पुर्णत्वाचा 
दाखला सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 

१८) योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता, अपहार अथवा 
गैरव्यवहाराच्या बाबी निदर्डानास आल्यास अनियमिततेस जबाबदार संबंधित अधिकारी/ 
कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील. 

१९) जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांकरिता विहित केलेली मानके पूर्ण करणे 
बंधनकारक राहील. 

२० योजनेच्या प्रगतीप्रमाणे खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे व योजनेच्या पुर्णत्वाचे दाखले संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणांकडून प्राप्त करुन घेवून शासनास सादर करण्याची जबाबदारी राज्य 
पाणी व स्वच्छता मिशन (SWSM), बेलापूर यांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु- २०२२/प्र.क्र.२७१७/पापु-१८ 


2. 


२१ जल जीवन Rar कार्यक्रमांतर्गत घरगुती नळ जोडणीच्या कार्यात्मकतेबाबत विभागाच्या 


दिनांक २०.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार उचित कार्यवाही करण्यात यावी. सदर 
पाणी पुरवठा योजना राबवितांना जल जीवन मिझानच्या केंद्र शासनाच्या कार्यरत मार्गदर्शक 
सूचना, शासनाच्या दिनांक ०४.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचना 
तसेच सदर कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ 
परिपत्रक/ सूचनांचे पालन होत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता यांची राहील. 


२) योजनेची देखभाल दुरुस्ती व योजना पुर्ण झाल्यावर योजनेच्या हस्तांतरणाबाबत संबंधित 


जिल्हा परिषदेचा सुधारित/नवीन ठराव, तसेच योजना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण नसल्यास 
पाणीपट्टी वाढविणे, इत्यादींची पुर्तता करण्याच्या अटींच्या अधिन राहुन सदर प्रस्तावास शासन 
मान्यता प्रदान करण्यात आळी आहे. सबब, सदर बाबींची पुर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. तसेच प्रस्तुत योजना विहित 
कालावधीत पुर्ण करून घेण्याची जबाबदारी देखील संबंधित मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण यांची राहील. 


२३) कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी आवश्‍यकता असल्यास उच्चाधिकार समिती व राज्य स्तरीय योजना 


मंजुरी समितीची मान्यता मिळाल्याची खात्री संबंधित मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण यांनी करावी. 


४) तांत्रिक छाननी उप समितीने उपस्थित केलेल्या मुद्यांची पुर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित 


मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
यांची राहील. 


२५) सदर योजनेचा जल जीवन emt कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या वार्षिक कृती 


आराखड्यामध्ये समावेश आहे किंवा कसे याबाबत प्रस्तावात स्पष्टता नाही. तसेच जिल्हा पाणी 
व स्वच्छता मिडानचे शिफारस पत्र व सदरील योजनेबाबतचा ग्रामपंचायत ठराव व जिल्हा 
परिषदेचा ठराव प्रस्तावासोबत दिसून येत नाही. सदर बाबी प्राप्त करण्याची जबाबदारी 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 


२६) सदर योजना स्वयंनिर्भर करण्याची जबाबदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 


या योजनेवर होणारा खर्च मागणी क्र. वाय-०२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १०२ ग्रामीण 


पाणी पुरवठा कार्यक्रम, जल जीवन मिझान कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
( २२१५ ९७९१) (२२१५ ९८४४) (२२१५ ९८५३), जल जीवन FAS कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ) (२२१५ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु- २०२२/प्र.क्र.२७१७/पापु-१८ 


२०७१) (२२१५ ए०९७) ( २२१५ ए०६१) या लेखाशिर्षाखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व 
त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०९११५५०१७८२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA GORAKH BHARATE 
RAV | N R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mal र 
2.5.4.20=96ee746 1 7e9bbOcdcfad343ca5dc2e1584 
23ad4dd919bcae9a0b9fc9b41 3b60b, 
pseudonym=70D3D439CAAEA9606F4BC7818EBB 
805८ 8330, 
lumber=FD232EB47EB633CB760C7BD2ACF 


421B01B1DA040DC965254760018B5F4E33BE5, 
cn=RAVINDRA GORAKH BHARATE 


Date: 2022.12.13 12:54:37 +05'30' 


( डॉ.रविंद्र ARTE ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.अध्यक्ष, विधानसभा/मा.सभापती विधान परिषद/मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद. 
२. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

५. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२,नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

६. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

८. जिल्हाधिकारी, बीड. 

९. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, बीड. 

११.मिशन संचालक,राज्य पाणी व स्वच्छता Far sal भवन,बेलापूर 

१२.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 

१३.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, बीड. 

१४.प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.मुख्य अभियंता तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई. 
१६. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग कार्यासन पापु-०४ . 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


